क्र . ४ ] 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 

बुधवार , दिनांक १ मार्च २०२३ : फाल्गुन १० , शके १ ९ ४४ [ किंमत ०.०० रु . ] 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 

भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


१ 


प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद , औरंगाबाद यांजकडून 
औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचा वार्षिक प्रशासन अहवाल 


सन २०२१ - २०२२ 

क्र . २०२३ - जिपऔ - ४ - प्रशासन / कावि - ९१८.- महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १ ९ ६१ चे कलम १४२ , महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समिती ( वार्षिक प्रशासन अहवाल प्रसिध्द करणे ) नियम १ ९ ६४ , महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती ( वार्षिक प्रशासन अहवाल प्रसिध्द करणे ) 
सुधारीत नियम १ ९ ६६ , १ ९ ८१ , आणि शासन परिपत्रक क्र . संगण- १० ९ ५ - सी आर २ ९ ५४ - ५७ दिनांक २५ / ०१ / १ ९९ ५ अन्वये विहीत करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक सुचनांनुसार जिल्हा परिषद औरंगाबाद ने आपल्या प्रशासना संबंधीचा सन २०२१-२०२२ या वर्षाचा वार्षिक प्रशासन अहवाल विहीत प्रपत्रात तयार 
केलेला आहे . 


- 


औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या दिनांक २३/१२/२०२२ रोजी संपन्न झालेल्या जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा सल्लागार मंडळाच्या बैठकीमध्ये विषय क्रमांक 
( ०७ ) सादर केल्यानुसार सन २०२१-२०२२ च्या जिल्हा प्रशासनासंबंधीच्या एकत्रित अहवालास मंडळाच्या शिफारशीनुसार प्रशासक यांनी मान्यता दिलेली 
आहे . सबब , महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती ( वार्षिक प्रशासन अहवाल ) प्रसिध्द करणे , नियम १ ९ ६४ चे नियम ९ अन्वये वार्षिक प्रशासन अहवाल 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 


( विकास मीना ) भा . प्र . से . 

प्रशासक तथा 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
जिल्हा परिषद , औरंगाबाद . 


औ . भाग १ - अ ( असा ) -४ 

१ 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD- 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


